श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, 
पुणे येथे अखिल भारतीय नागरी सेवा 
बॅडमिंटन व लॉन टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ 
आयोजित करण्यासाठीच्या खर्चास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अभानासे-३८१८/प्र.क्र.9८/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- 
१. केंद्रीय सिव्हिल सेवा सांस्कृतिक आणि क्रीडा बोर्ड यांचे पत्र क्र.५९/०२/२०१८-१९/ 
सीसीएससीएसबी, दि.१२.१२.२०१८. 
२. सचिवालय जिमखाना, मुंबई यांचे दि. २४.०१.२०१९ व दि. ०२.०२.२०१९ चे पत्रे. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.उपसंक्री /अभानासेस्पर्धा आयोजन 
/१७-१८ /का-४/२३०, दि. ३०.०१.२०१९ 


शासन निर्णय:- 

दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,बाळलेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडर्मिटन स्पर्धा आयोजनासाठी रु. १३,६९,५००/- व अखिल भारतीय नागरी 
सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा आयोजनासाठी रु. ६,१२,५००/- असे एकूण रु. १९,८२,०००/- (रुपये एकोणीस लाख 
Al हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्चाच्या अधीन राहून व सचिवालय जिमखाना यांनी स्पर्धेचा अहवाल बाबनिहाय प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाचा तपशिल, विनियोग प्रमाणपत्र, मंजूर आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता करण्याबाबत मा. 
महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या लेखा आक्षेपांची पुर्तता करण्याच्या अटींवर सोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" प्रमाणे बाबनिहाय खर्च करण्यास शासनाची मंजूर देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवकसेवा, १०४-क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय 
नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (०५) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेचे आयोजन (2208 १९९९) या लेखाशिर्षाअंतर्गत 
उपलब्ध रकमेतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०८१७३५१८३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
= Maharashtra, O iment Of Maharashtra. 
Shankarrao Pawar 220180208 1738010880" ४ 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२ 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे विभाग, पुणे 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई, 

९. मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना,मुंबई -४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट "अ 


अ. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी २०१९ होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 


बॅडमिंटन स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 


क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम (रुपये) 

दिं अखिल भारतीय नागरी सेवा बंडमिटन स्पर्धा २०१८-१९ आयोजनाची २०,०००/- 
पूर्व तयारी 

२  । वाहतूक खर्च खेळाडूंना पहिल्या दिवशी क्रोडानगरीमध्ये आणणे आणि २,००,०००/- 
शोवटच्या दिवशी सोडणे, पंच, स्वयंसेवक, आयोजक इ . साठी 

३ | आयोजक, स्वयंसेवक पंच यांची भोजन व्यवस्था १,४७,०००/- 
(७० व्यक्‍ती x 9 दिवस x रु.३००/- प्रमाणे) 

४ | स्वयंसेवक आयोजक यांचे साठी टी are (६०व्यक्‍ती » रु.५००/-) ३०,०००/- 

५ | खेळाडू प्रमुख पाहुणे स्मृती चिन्ह (9००५ ३००) २,१०,०००/- 

६ । शाही भोजन (७०० x ३७५) २,६२,५००/- 

७ | उदघाटन आणि समारोप समारंभ ७०,०००/- 
पंच, लाईन मन यांचे मानधन २,००,०००/- 
स्टेडानरी २०,०००/- 

१० | प्रमाणपत्र, फ्लेक्स आमंत्रण पत्रिका इ. २५,०००/- 

p99 | ठाटल्स १,४५,०००/- 

१२ । कोर्ट तयारी ५०,०००/- 
एकूण :- (रु. तेरा लाख एकोणसत्तर हजार पाचशे फक्त) १३,६९,५००/- 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 


Rajendra : 
S h a n ka rrao Pawa r SS ened School Education and 


Date: 2019.02.08 17:39:20 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८१८/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे-२ 


ब. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी २०१९ होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस 


स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 


क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम (रुपये) 
१ | अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ आयोजनाच्या पूर्व 

तयारीसाठी ५,०००/- 
२ | वाहतूक खर्च खेळाडूंना पहिल्या दिवशी क्रोडानगरीमध्ये आणणे आणि 

शेवटच्या दिवशी सोडणे, पंच, स्वयंसेवक, आयोजक इ . साठी ७५,०००/- 
३ | आयोजक, स्वयंसेवक, पंच यांची भोजन व्यवस्था (YoX9X300/-) ८४,०००/- 
४ | स्वयंसेवक आयोजक यांचे साठी टी शार्ट (YoX4oo/-) २०,०००/- 
५ | खेळाडू, प्रमुख पाहुणे यांना स्मृती चिन्ह (320X300/-) ९६,०००/- 
६ । शाही भोजन (३००५३७५/-) १,१२,५००/- 
७ । समारोप समारंभ २०,०००/- 
८ | पंच लाईन मन यांचे मानधन १,५०,०००/- 
९ स्टेशनरी १०,०००/- 
पिं प्रमाणपत्र, फ्लेक्स आमंत्रण पत्रिका इ. १०,०००/- 
pe टेनिस बॉल २५,०००/- 
१२ | कोर्ट तयारी ५,०००/- 

एकूण रु. (सहा लाख बारा हजार पाचशे फक्त) ६,१२,५००/- 


टिप :- श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुलातील वास्तव्याकरीता प्रती रुम प्रती दिन रु.५००/- या दराने खेळाडूंकडून 
भाडे घेण्यात येईल व ते श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुलास अदा करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार 
खेळाडूंना वास्तव्य Payment Basis वर करण्यात येईल. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajendra 1101 Rik 
S h a n ka [ rao Pp awar eel ei School Education and 
Date: 2019.02.08 17:39:35 +05'30" 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


